मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबईच्या अध्यक्षपदी 
नियुक्तीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआम - २०१४/प्र.क्र.१४३ (भाग-२)/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०१८. 


झासन निर्णय:- 


मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांच्या संस्थापन समयलेख 


आणि संस्थापन नियमावलीतील नियम ८१ अन्वये महामंडळाच्या अध्यक्षपदी खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे. 


श्री.हाजी एस. हैदर आझम, मुंबई अध्यक्ष 


२. सदर नियुक्ती हे आदेश निर्गमित झाल्यापासून ३ वर्षासाठी करण्यात येत आहे. 


३. सदर नियुक्तीचा कालावधी कमी/ अधिक करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१ ८०९०४१७२००४०११४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Dinesh M. S 
Dinesh M — 
e Devel Departmer | 


hi 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133 
0927 fF26: 160 


Sonavane दण वया” 
(दि.मा.सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
3) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४ मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम - २०१४/प्र.क्र.१४३ (भाग-२/का.८ 


५) मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ यांचे खाजगी सचिव, 
६) मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, 
७ अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८) संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई, 
९) अवर सचिव, वित्त विभाग, (सा.उ.), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ (NMDFC), नवी दिल्ली, 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई 
१२) श्री.हाजी एस.हैदर आझम, 'ए', १३०५/१३०६, अँबरोल वास्तू पार्क, रायन इंटरनॅशनल स्कूलच्या 
पुढे, एव्हरशाईन नगर, मालाड (प.), मुंबई ( व्यवस्थापकीय संचाळक, मौळाना आझाद 
अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचेमार्फत ) 
१३) निवडनस्ती (का.८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


